ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय 
सेवा, गट-अ, या पदावर AACA 
नियुक्‍तीबाबत.. 

श्री.दत्तात्रेय आबाजी क्षीरसागर 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-मराग्रं- २०२२/प्र.क्र.१११/ग्रं.क. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा : १) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८ 
दिनांक २२ जून, २०२१. 
२) शासन आदेशा उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक-मराग्रं- २०२२/प्र.क्र.१११/साशि-५, 
दि.११.१०.२०२२. 


उपरोक्त वाचा येथील दिनांक ११.१०.२०२२ च्या शासन आदेशान्वये श्री.दत्तात्रेय 


आबाजी क्षीरसागर यांची ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय सेवा, गट-अ, या पदावर 


नामनिर्देशानाने नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर शासन आदेझातील परि. २ मधील अ.क्र 


(4) मध्ये खालील अट नमूद करण्यात आली होती. 


“त्यांना प्रथम वेतनवाढ परिविक्षाधीन कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात 


येईल व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर 
अनुज्ञेय राहिल ” 
याऐवजी 


“शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग दि.२२.०६.२०२१ मधील नियम १२ (२) अन्वये 


श्री.क्षीरसागर यांना परिवीक्षा कालावधीमध्ये कोणतीही वेतनवाढ अनुज्ञेय असणार नाही. ज्यावेळी 


ते परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यामूळे त्यांचे परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त 


करण्याचे sear निर्गमित होतील त्यानंतर ते वेतनवाढ मिळण्यास पात्र असतील. तसेच ते 


परिवीक्षाधीन नसते तर, त्यांना जे वेतन मिळाले असते असे वेतन व आनुषंगिक थकबाकी 


अनुज्ञेय राहील” असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रमांक-मराग्रं- २०२२/प्र.क्र.१११/ग्रं.क. 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 


२०२३१२०११७३२२५५६०८ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


? RATA ) Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 
AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b0d6763338fc6cc4f7cf07ca60db7abc1 cfac99c84ab1b5 
Pp A N D U R A N G bfcOdae4609d631d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialINumber=AF6895C47A84066432F5BDD1F182B4163D880A 
C9BD8D24A198FD0E7310BBEB59, cn=PRATAP PANDURANG 
LUBAL on 
Date: 2023.12.01 17:32:20 +05'30' 
(प्रताप पा.लुबाळ) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.दत्तात्रेय आबाजी क्षीरसागर, 
ग्रथालय सचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत, 


१ मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२ मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४ मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

९. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

qo. सर्व सह सचिव / उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

१२. संचालक, (उच्च शिक्षण /तंत्र शिक्षण/कल) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ पुणे. 
१३. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५. Paste (ग्रं.क), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


